महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.१८३/आरोग्य ३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२.१०.२०२०. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महादेय, 

सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये १०० खाटांचे महिला 
रुग्णालय, ओरस जि. सिंधुदूर्ग येथील मुख्य इमारत बांधकामासाठी रु. १४.०० कोटीस प्रशासकीय 
मान्यता दिली असून सदर कामावर रु.१४.७९ कोटी निधी खर्च झाला आहे. मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या 
qo ते १५ टक्के अधिक निधी खर्च करण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागास आहेत. सदर 
इमारतीमध्ये प्रत्यक्ष कामकाज सुरु करण्यासाठी रुग्णालय, रंगकाम, बाहय पाणी पुरवठा, प्लॉट 
SIS व जोडरस्ता, पार्टीशन, दरवाजे, किंचन, बेसीन नळ इत्यादी. मीटरींग की ऑस्क इत्यादी 
कामे करणे आवश्यक आहे त्यासाठी मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या १० टक्के अधिक च्या मर्यादेत निधी 
वितरीत केल्यास सदर उर्वरीत कामे पूर्ण होऊन कोविड महामारीमध्ये सदर इमारत वापरात येणार 
आहे. त्यासाठी सदर कामेपूर्ण करण्यासाठी खालील प्रमाणे निधी हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
i मोठी रुग्णालये ५००० 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 


०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 


(9)(31) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 
(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 
५३- मोठी बांधकामे 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसऱ्या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 
विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००७१५०४२४५७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa nj eev Digitally signed by 


Sanjeev 


H aris h Cc h Q_Harishchandra Dhuri 


Date: 2020.10.12 


ndra Dhuri 17:24:31 +05'30 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


